शासकीय महाविद्यालये/ संस्था व शासकीय 
अध्यापक महाविद्यालये यामधील अध्यापकांची 
कॅस अंतर्गत सहयोगी प्राध्यापक पदावर 
स्थाननिश्चिती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीएएस-२०२३/प्र.क्र. ६९/मशि १ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर,२०२३. 


-O 


वाचा : विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्रमांक : एफ 3.9/2008, दि. 30.0§.2040 

२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : संकीर्ण २०११/(२५/११)/विशि-१, 
दि. १५.०२.२०११ 

३. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र क्र. एफ नं. १-७/२०१५/यु.॥ (१, दि. ०८.११.२०१७. 

४. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यांचे पत्र क्रमांक : १-७/२०१५-यु.॥, दि(१), 
दि. ०२.११.२०१७. 

५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ 9-2/204W(EC/PS), दि. १८.०७.२०१८. 

६. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-४/२०१७-यु.॥, 
दि. २८.०१.२०१९ 

७. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५६/विशि-१, 

दि. ०८.०३.२०१९ व दिनांक १०.०५.२०१९. 

८. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०२२/कस/ए.एल.१३ए व ए.एल. १४/ 

प्रशा-१/९७७९, दिनांक १४.०९.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


शासकीय महाविद्यालये/संस्था/अध्यापक महविद्यालये यामधील अध्यापकांना विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाने अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१० अन्वये निकष विहित करून सेवांतर्गत प्रगती 
योजना (Career Advancement Scheme) लागू केली आहे. सदर अधिसुचनेतील तरतूदी संदर्भाधिन क्रमांक 
२ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन विकास 
मंत्रालयाने संदर्भाधिन क्रमांक ४ येथील पत्रान्वये विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदांची 
वेतनश्रेणी ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित करणेबाबत सूचित केले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 
संदर्भाधिन क्रमांक ५ येथील अधिसूचनेन्वये सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement Scheme) लागू 
केली आहे. त्यानुसार राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था आणि शासकीय 
अध्यापक महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना ७ व्या वेतन आयोगातील तरतुदी संदर्भाधिन क्रमांक ७ येथील 
शासन निर्णयांन्वये लागू करण्यात आलेल्या आहेत. 


राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये/संस्था आणि शासकीय अध्यापक 
महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना सहयोगी प्राध्यापक व सहाय्यक प्राध्यापक पदावर स्थान निश्चिती 
करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. एससीपी -२०२१/प्र.क्र.२१/मशि-१, दि. ०७.०६.२०२१ अन्वये निवड समिती 
गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या दि. १३ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या बैठकीत समितीने केलेल्या 
शिफारसी विचारात घेवून, संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधिन क्रमांक ८ येथील 
पत्रान्वये, शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये/संस्था यामधील सहायक प्राध्यापक (निवड श्रेणी) 
यांची सहयोगी प्राध्यापक पदावर AGP रु. ८०००/- वरुन AGP रु. ९०००/- (॥॥१२ ते AL93A) मध्ये 
स्थाननिश्चिती करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएएस-२०२३/प्र.क्र. ६९/मशि १ 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९, दि. ३०/६/२०१० व अधिसूचना 
असाधारण, भाग-॥,विभाग-४, दि. १८.०७.२०१८ मधील सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत स्थाननिश्चिती 
करणेसंदर्भातील तरतुदींची पूर्तता करणाऱ्या, शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये/संस्था आणि 
शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या सहाय्यक प्राध्यापक 
(निवड श्रेणी) यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या दिनांकापासून सहयोगी प्राध्यापक पदावर AGP 
रु. ८०००/- वरुन AGP रु. ९०००/- (AL92 ते AL93A) मध्ये स्थाननिश्चिती करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. सोबतच्या प्रपत्र “अ” मधील अध्यापकांची वेतन निश्चिती करण्याची कार्यवाही संचालक, उच्च शिक्षण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे करतील. 


३. यासाठी येणारा खर्च, शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : संकीर्ण- 
२०१८/प्र.क्र.५६/विशि-१, दि.०८.०३.२०१९ मध्ये दर्शविलेल्या संबंधित अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
दर्डाविण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१८११३९४२२६०८ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fabb29d28cdbcbe5c9eed052cb38b8cb567068a 


0090e237f095c6e50a52a6cf5, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=D96FF33E8AF31F745D84F 341 1F94D8963 
82FAA82659B10108672887A87D6FC7C, cn=ASHOK S 
MANDE 


(अशोक मांडे) 
सहपत्र :- प्रपत्र- “अ उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

९. सर्व प्राचार्य/संचालक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था (उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत). 
qo. Ud प्राचार्य, शासकीय अध्यापक महाविद्यालये (उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत). 
११. सर्व संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक (संबंधित प्राचार्य/संचालक यांच्यामार्फत) 

१२. निवड नस्ती/मशि-१ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएएस-२०२३/प्र.क्र. ६९/मशि १ 


प्रपत्र-अ 
(शासन निर्णय क्रमांक: सीएएस-२०२३/प्र.क्र. ६९/मशि-१, दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०२३ सोबतचे) 
अ. | सहाय्यक प्राध्यापकाचे विषय महाविद्यालय/ संस्था/ | सहयोगी प्राध्यापक पदासाठी 
क्र. नाव अध्यापक महाविद्यालयाचे | (AL १२ते/॥॥_१३५) मध्ये 
नाव स्थाननिश्चितीचा दिनांक 
षि डा.राजेश वारलुजी । वनस्पतीशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, | ३०.१२.२०१७ 
राऊत मुंबई 
२ | st. मिली बेबी मानसशास्त्र शासकीय न्यायसहाय्यक | १६.१०.२०१७ 
विज्ञान संस्था, नागपूर 
6510९5 Ss 
MANDE यी 
(अशोक मांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


